जलसंपदा विभागांतर्गतचे विद्युत्‌ व 
यांत्रिकी मंडळ कार्यालयांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणातील बदलाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.टिआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/ 
एडीएम-९, दि.८/३/१९८४ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्युआरडी रिस्ट्रक्चरिंग/२००९/(१६/०९)/ 
डब्ल्युआर (इएसटी), दि.१२/१०/२०१०. 
प्रस्तावना: 


जलसंपदा विभागांतर्गत विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळ, पुणे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे stall ५ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालये कार्यरत आहेत. सदर महामंडळांकडे त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील नवीन सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती व 
जलव्यवस्थापन ही मुख्य कामे असून सिचन प्रकल्पांमध्ये स्थापत्य कामे (मुख्य कामे), विद्युत कामे 
(विद्युत पुरवठा व उपसा सिंचनासंबंधित) व यांत्रिकी कामे (द्वारे व उच्चालक निर्मिती, उभारणी व 
दुरुस्ती) या कामांचा समावेश आहे. 

कार्यक्षेत्रामधील सिंचन प्रकल्पांची संपूर्ण जबाबदारी ही स्थापत्य मुख्य अभियंता यांची 
असून स्थापत्य कामाशी व जलव्यवस्थापनाशी संबंधित मंडळ व अंतर्गतची विभाग व उपविभागीय 
कार्यालये संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. तथापि, 
संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये यांत्रिकी संघटनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या मंडळ कार्यालयांचे 
प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग,नाशिक यांच्याकडे 
देण्यात आले आहे. 

विद्युत कामांसाठी मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई व यांत्रिकी 
कामांसाठी मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक 
नियंत्रणाखाली मंडळ कार्यालये कार्यरत असल्याने प्रकल्पांवर स्थापत्य मुख्य अभियंता यांचे 
योग्य ते नियंत्रण राहत नसून कामाचे योग्य प्रमाणात संनियंत्रण होत नाही व निर्णय प्रक्रियेतसुद्धा 
कालापव्यय होतो. यांत्रिकी मंडळ कार्यालय व विद्युत मंडळ कार्यालयांच्या मार्फत उपरोक्त ५ 
महामंडळातील प्रकल्पांची कामे करण्यात येत असल्याने सदर मंडळांचे तांत्रिक नियंत्रण अनुक्रमे 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे तसेच, प्रकल्पांची कामे 
परिणामकारकरित्या होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय नियंत्रण संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 


यांच्याकडे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 


आहे. 


शासन नणय निर्णय : - 


यांत्रिकी मंडळ कार्यालय व विद्युत मंडळ कार्यालयांच्या मार्फत ५ पाटबंधारे विकास 


महामंडळातील प्रकल्प विषयक कामे करण्यात येत असल्याने सदर मंडळांचे तांत्रिक नियंत्रण 


अनुक्रमे मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे तसेच, प्रकल्पांची कामे 


परिणामकारकरित्या होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय नियंत्रण व एकंदतरीत कामांचे नियंत्रण खाली 


नमूद केल्यानुसार त्या-त्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांच्याकडे देण्यात येत आहे. 


यांत्रिकी मंडळाचे प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण खालीलप्रमाणे राहील:- 


१, 


अ.क्र यांत्रिकी मंडळ प्रशासकीय नियंत्रण व एकंदरीत कामांचे नियंत्रण । तांत्रिक नियंत्रण 
a . | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिको | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत | मुख्य अभियंता 
मंडळ, पुणे. - मुख्य अभियंता (वि.प्र), जलसंपदा विभाग, पुणे. (यांत्रिकी), 
२. | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत जलसंपदा 
मंडळ, कोल्हापूर. - मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे. विभाग, नाशिक. 
३. | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत- 
मंडळ, नागपूर. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
४. | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
मंडळ, नाशिक. औरंगाबाद अंतर्गत - मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, नाशिक. 
५. | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
मंडळ, नांदेड. औरंगाबाद अंतर्गत - मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 


२. विद्युत मंडळाचे प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण खालीलप्रमाणे राहील:- 
अ.क्र विद्युत मंडळ प्रशासकीय नियंत्रण व एकंदरीत कामांचे नियंत्रण | तांत्रिक नियंत्रण 

गन . | अधीक्षक अभियंता, उभारणी | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत | मुख्य अभियंता 
मंडळ, कोल्हापूर. - मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे (विद्युत), 

२. | अधीक्षक अभियंता, तापी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत- जलविद्युत 
गोदावरी जलविद्युत व मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, प्रकल्प, मुंबई. 
उपसा सिचन मंडळ, जळगांव. 
जळगांव. 

३. | अधीक्षक अभियंता, विदर्भ । विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत - 
जलविद्युत व उपसा सिंचन | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
मंडळ, नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 


३. परि.१ व २ मध्ये नमूद केल्यानुसार यांत्रिकी मंडळ व विद्युत मंडळ कार्यालयांचे 


प्रशासकीय नियंत्रणासह सदर मंडळ कार्यालयांच्या प्रकल्पिय कामे, देखभाल व दुरुस्तीच्या 


कामांचे प्रशासकीय नियंत्रण स्थापत्य मुख्य अभियंता यांच्याकडे राहील. मुख्य अभियंता 


(यांत्रिकी) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे, त्यांच्या अधिकारातील अंदाजपत्रकांना तांत्रिक 


मान्यता देणे व एकंदरीत तांत्रिक मार्गदर्शन व तपासणी या स्वरुपाची कामे राहतील. तसेच, सर्व 


कामांचे नियंत्रण अंतिमत: हे कार्यकारी संचालक यांचे राहील. 


४. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत; किंवा अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) यांच्याकडे 


प्रापण सूचीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्‍यकता नसून देखभाल व दुरुस्ती या स्वरुपाच्या 


कामांसाठी अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची प्रापण सूचीस मान्यता 


राहील. प्रकल्पिय मूळ कामांबाबत कार्यकारी संचालक यांची प्रापण सूचीस मान्यता घ्यावी. 


५. अंदाजपत्रके तयार करतांना यांत्रिकी व विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित स्थापत्य 


अभियंता अधिकाऱ्यांची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. तद्‌ृनंतर सदर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक 


मान्यता सक्षम यांत्रिकी/विद्युत अधिकाऱ्यांनी द्यावी. तसेच, कामे झाल्यानंतर देयकांची मागणी 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व महामंडळ या स्वरुपात राहील. 


६. मातीकामे करतांना प्रत्येक कामाचे अंदाजपत्रक स्थापत्य विभागाने करुन यांत्रिकी 


विभागास द्यावे. या कामाचे प्राधान्यक्रम अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) हे ठरवतील व काम 


झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजमापानुसार स्थापत्य विभागाने यांत्रिकी विभागास अदाई करावी. 


७, सदर बदल करतांना प्रशासकीय व आस्थापनाच्या खर्चात वाढ होणार नाही याची दक्षता 


घ्यावी, जेणेकरून शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. 


८. उपरोक्त बाबींसंदर्भात अन्य कोणत्याही शासन निर्णय/आदेडा/परिपत्रक यामधील 


संबंधित तरतूदी याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


९. उपरोक्त प्रमाणे होणाऱ्या नियंत्रणातील बदल हे सदर आदेझाच्या दिनांकापासून अंमलात 


येतील यादृष्टीने सर्व महामंडळ व संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत) यांनी 


saad ती सर्व कार्यवाही तत्काळ करावी. 


१०. उपरोक्त नमूद मंडळ कार्यालयांतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व इतर 


भत्ते हे प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार अदा करण्यात यावे. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८३०१६२९५५८५२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


H Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
1 Nn | a Nn g a fa mM DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cf 


Gangarkar pane apres काला वधी 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (मेरी), नाशिक. 
सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आंतर वित्तीय सल्लागार व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


~~ S/S *-> *-< *-€  *-< UT i T/T IS i TA i TO *-> <-  *-* | *५- 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३४/आ.(पुनर्रचना), 


२८) सह सचिव (सेवा)/सह सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे/कोल्हापूर/नागपूर/नाशिक/नांदेड. 
३०) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर. 
३१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव. 
३२) अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर. 
३३) सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


३४) Ud अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, Hass, मुंबई. 

३५) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३६) सर्व उप अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३७) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

३८) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३९) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


